महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण 
२०१० चा फेरआढावा घेण्यासाठी 


गठीत केलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.२१८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 9) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचा शासन निर्णय क्र. सांधोअ- 
८२२०/प्र.क्र.२१८/सां.का.४, दि.९ नोव्हेंबर, २०२२. 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ६५७७, 
दि. २० नोव्हेंबर, २०२३. 

प्रस्तावना:- 

surfers क्र.१ येथील झासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या 
अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर समितीचा कार्यकाळ हा 
१ वर्षाचा असल्याने दि.८ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 

सदर समितीमध्ये अनेक मान्यवर सदस्याने सांस्कृतिक क्षेत्रावरील कृत्रिम बुध्दीमत्तेचे आक्रमण 
तसेच समाजमाध्यमांचा सांस्कृतिक क्षेत्रावरील परिणाम अशा विविध बाबींसाठी ठोस उपाययोजना करणे 
आव्यक असल्याने सदर पुनर्विलोकन धोरण समितीस दि. ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची 
विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने समितीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्याच्या “सांस्कृतिक धोरण २०१०” च्या अंमलबजावणीचा फेर आढावा घेण्यासाठी 
गठीत केलेल्या समितीस दि. ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
०२. या शासन निर्णयास उपर्निदिष्ट क्र.१ येथील दि.९ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
नमुद अटी व शर्ती लागू राहतील. 
०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०३१२३३१५८९२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


NANDA MARUTI RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-८२२०/प्र.क्र.२१८/सां.का.४ 


२. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य ४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई. 

६. आयुक्त, क्रीडा संचालनालय, मुंबई. 

७. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई. 

८. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 

९. संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 

qo, संचाळक (माहिती) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 

११. संचाळक, कला संचालनालय, मुंबई. 

१२. संचालक, पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालय, मुंबई. 

१३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१४. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

१८.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर. 

१९. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 

२१. कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


